राज्यातील मानधनावर कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्याचा विचार करण्यासाठी सचिव 
समितीची स्थापना करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोतवा-२०२४/प्र.क्र.१११/ई-१० 
9 OT मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४००० ०३२ 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक बैठक-२०१६/प्र.क्र.५८१/ई-१०, दि.१८.०३.२०१७ 


प्रस्तावना :- 


वाचा येथे नमुद शासन निर्णयान्वये राज्यातील कोतवाळ, पोलिस पाटील, आश्या वर्कर्स व 
अंगणवाडी सेविका या व अशा मानधनावर कार्यरत असलेल्या अन्य कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित विचार करुन 
त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रधान करण्यासाठी “एकछत्र योजना” तयार करण्याकामी अपर मुख्य सचिव 
(वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरेय सचिव समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर शासन 
निर्णयानुसार उपरोक्त समितीने आपला अहवाल एक महिन्यात सादर करावयाचा होता. त्यास 
अनुसरुन उपरोक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने उक्त मानधनावर कार्यरत 
असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संबधित विभागाकडून आवड्यक ती पुढील कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. 
सदर शासन निर्णय दि.१८.०३.२०१७ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या उपरोक्त समितीव्दारे 
“एकछत्र योजना” तयार करण्याच्या अनुषंगाने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असल्याने सदर 
समिती ही फक्त वरील कारणास्तव स्थापन करण्यात आली होती. 

तद्‌्नंतरही वेळोवेळी मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून तसेच 
लोकप्रतिनिधींकडून सदर मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक बाबींमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबतची निवेदने संबंधित विभागांकडे प्राप्त होत आहेत. सदर निवेदनांमधीळ 
मागण्यांवर निर्णय घेणे / निराकरण करण्याच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णय दि.१८.०३.२०१७ अन्वये 
स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सचिव समितीची कार्यकक्षा वाढविण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील "कोतवाल", "पोलीस पाटील", "आशा वर्कर्स" व "अंगणवाडी सेविका" या व अझ्ञा 
मानधनावर कार्यरत असलेल्या अन्य कर्मचाऱ्यांचा सेवा विषयक बाबींवर निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय सचिव समिती गठीत करण्यात येत आहे 

१) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग अध्यक्ष 

२) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग सदस्य 

३) अपर मुख्य (महसूल), महसूल व वन विभाग सदस्य 
४) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 
) 
) 


५) प्रधान सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, सदस्य 
६ सह/उप सचिव, संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः कोतवा-२०२४/प्र.क्र.१११/ई-१० 


२. सदर समितीने मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीसह सेवा विषयक 
बाबींच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावास अनुसरुन करावयाच्या कार्यवाही 
बाबत निर्णय घ्यावा व आवश्यकता भासल्यास उच्वस्तरावर निर्णय घेण्यासाठी आपल्या शिफारशी 
कराव्यात. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र २०२४०२२०१७४२४२६११९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
5 H EF FTA | M | | | N D Dn iN o~GOVERNNENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 


2.5.4.20=65 1f752a800385f1 80f7c05fc4e89bd6797820ce72da7a045a524 
4b17772036d, postalCode=400032, st=Maharashtra 


(शीतलमाने) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


) 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


Mm SF 0०८ WwW A 


मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र, मुंबई 
विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 

सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 
१०) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२) सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव,मंत्रालयीन विभाग 

१३) अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१५) सर्व जिल्हाधिकारी 

१६) सहसचिव/उपसचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) निवड नस्ती (कार्यासन ई-१०), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


9 


wen 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


